एकलस्त्रोत संस्था आणि जुने / सद्यस्थितीतील व 
सममाध्यमाचे  0/॥४७ दराने आणि लोकल 
केबलव्दारे जाहिरात प्रसिध्दीसाठी जुन्या DAVP 
दरास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक:मावज-२०२३ /८८०/प्र.क्र.३४५/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२३/६५/प्र.क्र.३२/कार्या-३४, दि.9.२.२०२३ 
(२)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३४५/मावज-१, दि.१८.१२.२०२३ 
(३) माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०२३/प्रलंबित देयके शा.मा./का-७/ 
का-७/४७४ दि.२२.१२.२०२३ 


शुद्धीपत्रक 


वाचा येथील अ.क्र. २ येथे नमूद दि.१८.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:- 
(१) शासन निर्णयातील परिच्छेद २ “उपरोक्‍त तक्त्यातील संस्था व त्यांना लागू असलेले दर 
शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील एकावर्षासाठी किंवा शासन नवीन 
यादी तयार करेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहतील.” या ऐवजी 

“उपरोक्त तक्त्यातील संस्था व त्यांना लागू असलेले दर हे शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्र.मावज-२०२३/६५/प्र.क्र.३२/कार्या-३४, दि.७ फेब्रुवारी, २०२३ मधील 
मान्यतेच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि. ७ फेब्रुवारी, २०२३ 
पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने देय राहतील. तसेच, सदर दर हे या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 
(दि. १८.१२.२०२३ पासून) पुढील एक वर्ष कालावधीसाठी किंवा यासंदर्भातील नविन यादी 
तयार करे पर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लागू राहील.” 


(२) तसेच, सदर शासन निर्णयातील तक्‍त्यामधील अ.क्र.३ मधील जुने DAVP दर व संस्थेचे 
नाव या रकान्यात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात यावी. 
मे.प्रचार कम्युनिकेशन्स लि., मुंबई DAVP दर रु.१.५ लाख (Lit) Per month, रु.३२,०००/- 
(Non Lit) Per month (Flex Printing Charges will be extra) दि. २६.७.२०२४ पर्यंत वैध 
या ऐवजी 
मे.प्रचार कम्युनिकेशन्स लि., मुंबई DAVP दर रु.१.५ लाख (Lit) Per month, Per Unit 


रु.३२,०००/- (Non Lit) Per month, Per Unit (Flex Printing Charges will be extra) 
दि.२६.७.२०२४ पर्यंत वैध 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /८८०/प्र.क्र.३४५/मावज-१ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०१०२१७१४४०२६०७ असा आहे. सदर 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RIMA SUBHASH DUTTAROY 

R | M A H A H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=487393c812e41c98e63a7a73c63e1d078da4c3c899b4307a0 
7d4d99b40a7d635, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DUTTAROY --_ 2 गे णेणीड 
(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा .राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री, गृह यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
४. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री, वित्त यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
५. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 
१०. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 
११. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 
१३. सर्व संबंधित संस्था 
१४. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/मावज, मंत्रालय, मुंबई 
१५. संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१६. संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 
१७. सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, कोकण, पुणे, 
कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 
१८. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय. 
१९. उपसंचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, नवी दिल्ली- ११०००१ 
२०. वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, श्री.काकुले यांची इमारत, पणजी, गोवा. 
२१. निवड नस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


